शासकीय विभागीय व जिल्हा ग्रंथालयांच्या 
सभासदांकडून घेण्यात येणाऱ्या अनामत 
रक्‍कम व प्रवेश शुल्क सुधारणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मराग्रं २५२७/प्र.क्र.१५६/२०१७/साशि-५, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०१८. 
वाचा :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.मराग्रं १०९६/ १५८३६/(२४१)/साशि-५, 
दिनांक २४ जुले, १९९८. 
२) ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४/अना. प्रवेश शुल्क 
सुधा.प्रस्ता./२०१७-१८/९३४९, दिनांक २२.११.२०१७. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त क्र. १ वरील शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय विभागीय ग्रंथालये व शासकीय 
जिल्हा ग्रंथालयांच्या वैयक्तिक सभासद व संस्था सभासद यांच्याकडून आकारण्यात येणारे अनामत 
रक्‍कम व प्रवेश शुल्काचे दर पुढीलप्रमाणे होते :- 


अ.क्र. तपशील वैयक्तिक सभासद संस्था सभासद (नोंदणीकृत संस्था) 
rae | अनामत रक्‍कम रु. १००/- रु.५००/- 
2 प्रवेश शुल्क रु.२०/- (द्विवार्षिक) रु.१५०/-(द्विवार्षिक) 


तथापि, ग्रंथालयांचे वैयक्तिक सभासद व संस्था सभासदांच्या अनामत रक्‍कम व प्रवेश शुल्कात सन 
१९९८ पासून वाढ झालेली नाही. गेल्या २० वर्षामध्ये पुस्तकांच्या किमती वाढल्या आहेत. ग्रंथाच्या वाढत्या 
किंमतींमुळे सभासद संख्येच्या प्रमाणात ग्रंथांची खरेदी करता येत नसल्याने, ग्रंथ अपुरे पडतात. त्यामुळे 
ग्रंथालयांची सोय व ग्रंथालयांचे कामकाज सुरळीतपणे होण्यासाठी सभासद संख्या मर्यादित ठेवावी 
लागते. या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करुन, शासकीय विभागीय ग्रंथालये व शासकीय जिल्हा 
ग्रंथालयांच्या वैयक्तिक सभासद व संस्था सभासदांच्या अनामत रक्कम व प्रवेश शुल्काचे दर सुधारित 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय :- 

शासकीय विभागीय ग्रंथालये व शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांच्या वैयक्तिक सभासद व संस्था 
सभासदांच्या अनामत रक्कम व प्रवेश शुल्काचे दर खालील प्रमाणे सुधारित करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे - 


अ.क्र. | तपशील वैयक्तिक सभासद संस्था सभासद (नोंदणीकृत संस्था ) 
णि अनामत रक्‍कम रु. ५००/- रु. २५०० /- 
(परतावा) 
२ | Waal शुल्क + अर्ज रु.१००/- 5: रु. १०/-। रु.७५०/-- रु.२५/- 
(द्विवार्षिक) (नापरतावा) । (एकूण रु. ११०/-) (एकूण रु. ७७५/-) 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं २५२७/प्र.क्र.१५६/२०१७/साशि-५ 


२. सदरचे दर दि. ०१ एप्रिळ,२०१८ पासून अंमलात येतील. 

३. सदरचे दर ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयामध्ये / ग्रंथालयांमध्ये ई- ग्रंथालयीन 
तसेच नियमित ग्रंथालयीन सेवा आहे त्यांना लागू राहतील. 

४. दर २ वर्षानी सभासदांचे ( वैयक्तिक/संस्था सभासद ) सभासदत्व नूतनीकरण करण्यात यावे. 

५. सभासदाचे मूळ कार्ड हरविल्यास नवीन कार्ड देण्यासाठी रु.१०/- आकारावेत. 

६. सदरची सेवा नियमितपणे देण्यासाठी संबंधित कार्यालय प्रमूख जबाबदार असतील 

9 उपरोक्त सुधारित Waar शुल्क व अर्जापोटी जमा होणारी रक्‍कम “मागणी क्र. डब्ल्यू ४, 0202 
शिक्षण क्रीडा, कला व संस्कृती, १०५ सार्वजनिक ग्रंथालये, (०१) सार्वजनिक ग्रंथाळये (09)(09) सभासद 
वर्गणी (०२०२०५७२)” या लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावी व अनामत रक्कम संबंधित शासकीय 
विभागीय व जिल्हा ग्रंथालयांच्या स्वीय प्रपंजी खात्यात (PLA) जमा करण्यात यावी. 

८. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१/व्यय-५, दि. 
११/०१/२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०२२२१५५८१२११०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Anil Vithalrao Saware 


Anil Vithalrag icc er en 
400032, Mahi 
2.5.4.20=073348b7a8767f0f7865422df1e65ce2f3 


Sa Wa re tii 47 12e2c088a9ac4t 


Date: 2018.02.22 15:59:56 +05'30' 


(अनिल वि.सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५. ग्रंथालय संचाळनालयाची सर्व दुय्यम कार्यालये (ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त) 
६. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई (व्यय-५) 

७. निवड नस्ती (साशि-५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


